सन २०२४ च्या सार्वजनिक गणेशोत्सव स्पर्धेत 
सहभागी होणासाठी राज्यातील सार्वजनिक 
गणेशोत्सव मंडळांना अर्ज सादर करण्यास 
मुदतवाढ देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- पुलदे-२०२४ /प्र.क्र.१११/सां.का. २ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-३२. 
दिनांक : ०३ सप्टेंबर, २०२४ 


वाचा :- १. शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, क्रमांक-पुलदे २०२४/ प्र.क्र. १११/ सां.का.२, 
दि.३१.०७.२०२४. 
२. संचालक, पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी, मुंबई यांचे पत्र क्र. जा.क्र.पुलदे/७६८, 
दि.२८.०८.२०२४. 


प्रस्तावना :- 


सन २०२४ च्या सार्वजनिक गणेशोत्सव स्पर्धेत जास्तीत जास्त सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांनी 
सहभागी व्हावे, याकरीता दि.०७.०९.२०२४ ते दि.१७.०९.२०२४ या कालावधीत सार्वजनिक गणेशोत्सव स्पर्धा- 
२०२४ आयोजित करण्यात येणार असून, सदर स्पर्धेत सहभागी होणाऱ्या सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांसाठीचे 
निकष तसेच पुरस्कारासाठी निवड करण्याबाबतची कार्यपध्दती संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयानुसार निश्चित 
करण्यात आली आहे. सदर शासन निर्णयानुसार, सार्वजनिक गणेशोत्सव स्पर्धा-२०२४ मध्ये सहभागी 
होण्याकरिता, राज्यातील सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांकडून दि.०१ ते ३१ ऑगस्ट, २०२४ या कालावधीत, 
पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी, मुंबई यांच्या mahotsav.plda@gmail.com या ई-मेलवर अर्ज 
मागविण्यात आले होते. मात्र सदर स्पर्धेतील सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाचा अत्यल्प सहभाग पाहता, 
सार्वजनिक गणेशोत्सव स्पर्धा-२०२४ मध्ये, राज्यातील जास्तीत जास्त सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांनी, 
सहभागी व्हावे याकरिता, मंडळांना अर्ज करण्यास मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

सन २०२४ च्या सार्वजनिक गणेशोत्सव स्पर्धेत जास्तीत जास्त सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांनी 
सहभागी व्हावे, याकरीता सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना, दि.०५.०९.२०२४ पर्यंत अर्ज सादर करण्यास या 
शासन निर्णयान्वये मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
०२. सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांनी, पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी, मुंबई यांच्या 
mahotsav .plda@gmail.com या ई-मेलवर, सदर स्पर्धेचे परिपूर्ण अर्ज दि.०५.०९.२०२४ पर्यंत सादर करावेत. 
संचालक, पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी, मुंबई यांनी त्यांच्या ई-मेळ आयडीवर प्राप्त झालेले 
जिल्हानिहाय अर्ज संबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालयास दि. ०७.०९.२०२४ पर्यंत उपलब्ध करुन देण्यात यावे. 


शासन निर्णय क्रमांकः पुलदे-२०२४ /प्र.क्र.१११/सां.का. २ 


७२३. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२४०९०३१५१३२१४७२३ असा आहे. हा आदेश 
डिजिटल स्वाक्षरीने सांक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


NANDA MARUTI 
RAUT 


(नंदा मा. राऊत) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा.राज्यपालांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 

मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. मंत्री, सांस्कृतिक कार्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 


७. अपर मुख्य सचिव (सांस्कृतिक काय),पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९. प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


१०, 


११ 


महालेखापाल लेखा परीक्षा/ लेखा अनुज्ञेयता महाराष्ट्र-१, मुंबई. 


. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई 
१२. 
१३. 
१४. 
१५. 
१६. 
१७. 
१८. 
१९. 


सर्व विभागीय आयुक्‍त. 

सर्व जिल्हाधिकारी. 

उप सचिव (सां.का.२),पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

संचालक, पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी, मुंबई. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

अवर सचिव/कक्ष अधिकारी (सां.का.२),पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवडनस्ती, सां.का.२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


